डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला 
विद्यापीठाची मौजा सेलसुरा, ता.जि. वर्धा येथील सर्वे नं. 
६अ, ६ब, ६क व ६ड आराजी अनुक्रमे ०.३७ हे., ०.७२ हे., 
१.५० हे. व ०.५० हे. आर जमीन वर्धा नांदेड मार्ग 
यवतमाळ-पुसद नवीन रेल्वे मार्गाकरीता रेल्वे विभागास 
हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे 
हस्तांतरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि१३१८/प्र.क्र. १२४/७ Bt 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- 09 नोव्हेंबर, २०१८. 

प्रस्तावनाः 

दिनांक २१.५.२०१८ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली वॉर रुम आढावा बैठक संपन्न 
झाली. या बैठकीमध्ये वर्धा नांदेड मार्ग यवतमाळ पुसद नवीन रेल्वे मार्गाकरिता रेल्वे विभागाळा आवश्‍यक 
असलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांचे नावाने असलेली मौजा सेलसुरा, ता. वर्धा जिल्हा 
वर्धा येथील सं.नं. ६ अ, ६ ब, ६ क व ६ ड आराजी अनुक्रमे ०.३७, ०.७२, १.५० व ०.५० हे.आर. अशी एकूण ३.०९ 
हे.आर. जमीन मध्य रेल्वे, वर्धा यांना हस्तांतरीत करणेबाबत त्वरीत कार्यवाही करण्याची सूचना मा. मुख्यमंत्री 
यांनी दिलेली आहे. त्यामुळे सदरची जागा रेल्वे विभागाला हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः 

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला विद्यापीठाच्या नावे असलेली मौजा सेलसुरा ता. वर्धा 
जिल्हा वर्धा येथील सं.नं. ६ अ, ६ ब, ६ क व ६ ड आराजी अनुक्रमे ०.३७, ०.७२, १.५० व ०.५० हे.आर. अशी 
एकूण ३.०९ हे.आर. जमीन कृषि परिषदेच्या कार्योत्तर मान्यतेच्या अधिन राहून तसेच खालील अटींच्या अधिन 
राहून वर्धा नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद नवीन रेल्वे मार्गाकरीता रेल्वे विभागास हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल 
व वन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यास महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम १९८३ मधील कलम 3 (3) च्या 
परंतुकान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी :- 

१) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला विद्यापीठाच्या नावे असलेली मौजा सेलसुरा ता. 
वर्धा जिल्हा वर्धा सं.नं. ६ अ, ६ ब, ६ क व ६ ड आराजी अनुक्रमे ०.३७, ०.७२, १.५० व ०.५० हे.आर. 
अशा एकूण ३.०९ हे.आर जमीनीचा शासकीय दराने मोबदला विद्यापीठास देण्यात यावा. 

२) रेल्वे विभागाने एक रेल्वेगेट लावून द्यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८११०३११५६५३४००१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Gite Pratap 
Venkatrao : 


(प्रताप गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि१३१८/प्र.क्र. १२४/७ अ 


२) मा. कृषिमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा. राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) अमुस, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

७ कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
८) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती 

१०) जिल्हाधिकारी, वर्धा/ जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 

११) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा 
१२) मुख्य अभियंता, मध्ये रेल्वे, वर्धा 

१३) सहसचिव (कृषि विद्यापीठे), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) कक्ष अधिकारी (६ ओ/ ८ अ), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) निवडनस्ती (कार्यासन ७ओ),मंत्राळय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


